महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मे, २०२४ 
संदर्भ :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१.४.२०२४ 
२. झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ , दि.१९.४.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹ .'७९०३.३० लक्ष मधून ₹.१८७७.९० लक्ष ) अक्षरी अठरा कोटी सत्याहत्तर 
लक्ष नव्वद हजार फक्त (इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


(रुपये हजारात) 
न गा अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट % 
तरतूद वितरण 
(9) (2) (3) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन २००००० ७०००० ७५०००० 
०३, अतिकालिक भत्ता ११७ Fl २९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०६७ Fl २६६ 
१०, कंत्राटी सेवा १४०२५ fF ३५०६ 
११, देझ्ांतर्गत प्रवास खर्च ७२३३ Pe १८३ 
१३, कार्यालयीन खर्च ३९७८ Fl ९९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ७७० | ८. 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१४, भाडेपट्टी व कर १९८४ Fl ४९६ 
१७, संगणक खर्च १६३ fF Yo 
29, पुरवठा व सामग्री ३३ Fl टं 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी १३३ Fl 33 
२८, व्यावसायिक सेवा १७ Fl डू 
५०, इतर खर्च ७ a) १ 
५१, मोटार वाहने १२ Fl 3 
एकूण (०१) (09) २२२२६९ ५०००० ५५५६३ 
२ | (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८६ Fl ७१ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ६०००० १५००० १५००० 
एकूण (०१) (०३) ६०२८६ १५००० १५०७९ 
एकूण (०१) २८२५५५ ६५००० ७०६३४ 
एकूण ००१ २८२५५५ ६५००० ७०६३४ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वैतन २०४६५ ५११६ ५११६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२० | | 30 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०० fF २५ 
१३, कार्यालयीन खर्च १५० Fl ३७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८९५ Fl २२३ 
१९, आहार खर्च १००० fF 0| २५० 
२१, पुरवठा व सामग्री १६५ fF 0| ४१ 
५०, इतर खर्च १३०| | ३२ 
एकूण (०१) (०४) २३०२५ ५९९६ ५७५४ 
४ | (०१) (०५ महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०५१ fF ७६२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट "कया क्त 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४००० १००० १००० 
एकूण (०१) (०५) ७०५९ १००० १७६२ 
एकूण (०१) ३००७६ ६११६ ७५१६ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४०००० Fl 20000 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७०००० १२५०० १२५०० 
एकूण (०२) (०३) ९०००० १२५०० २२५०० 
६ । (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६४६६६ fF 0| fl 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ८४५७ ६३०० | 
एकूण (०२) (08) ७३१२३ ६३०० | 
एकूण (02) ३३३५०४ १८८०० २२५०० 
एकूण १०२ ३९८९०३ २४९१६ ३००१६ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन ५५००० १३७५० १३७५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क gor]  0| २४२ 
१०, कंत्राटी सेवा ३४३२ fF ८५८ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ७८८ fF १९७ 
१३, कार्यालयीन खर्च ७८८ fF १९७ 
१४, भाडेपट्टी व कर २८६८ fF ७१७ 
१९, आहार खर्च ९९०० Fl २४७५ 
२१, पुरवठा व सामग्री १७४०| | ४२५ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८० Poe ७० 
५०, इतर खर्च २८० | ७० 
एकूण (०१) (०१) ७६४४८ १३७५० १९११२ 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 


(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ७७० | ८. 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५००० fF ८७५० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १८००० ४५०० ४५०० 
एकूण (११) (०१) ५३००० ४५०० १३२५० 
९ । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७ 
०१, वेतन १००००० २५००० २५००० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १००० fF २५० 
१०, कंत्राटी सेवा १९८०० fF ४९५० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३००० fF ७५० 
१३, कार्यालयीन खर्च ७५००० Ft १२५० 
१४, भाडेपट्टी व कर ३००० Fl ७५० 
१७, संगणक खर्च २५०० Fl ६२५ 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च १२०० fF 300 
एकूण (23) (09) १३५५०० २५००० २३२३८७५ 
एकूण १०३ २६४९४८ ४३२५० ६६२३७ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वैतन ६४५०० १६१२५ १६१२५ 
03, अतिकालीन भत्ता ३० Fl ७ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ११६० fF २९० 
१०, कंत्राटी सेवा २०० Fl Go 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४०० Fl 200 
१३, कार्यालयीन खर्च ७०० Fl १२५ 
१४, भाडेपट्टी व कर १७६ fF शड 
१९, आहार खर्च १५००० Fl ३७५० 
२१, पुरवठा व सामग्री १३८० Fl ३४५ 
५०, इतर खर्च २७०| 0 ६७ 
एकूण (०१) (०१) ८३६१६ १६१२५ २०९०३ 
एकूण १०४ ८३६१६ १६१२५ २०९०३ 
7 १ | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) २०१५| || 
२७, लहान बांधकामे २०९५ Fl Fo 
एकूण ८०० ७९०२१० १४९२९१ १८७७९० 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय ' यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
(00) (09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (2234- 
२२५२) 
५०, इतर खर्च wo} of i 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १२० | | | 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवाय ७९०३३० १४९२९१ १८७७९० 


२. 


या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२४ /प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१ एप्रिल,२०२४ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०५१०१२०११९२४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO 
SARDAR 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


र्‌. 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
महालळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


